महाराष्ट्र शासन 


अविवि-२०१८/प्र.क्र.९५/ का.०७, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई - Yoo ०३२ 
दि.१५/०२/२०१९ 


विषय :- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMUVK), परभणी शहर, जि.परभणी येथे 
सद्धाव मंडप बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे 
Ul. MsDP-93/922/209¢-MsDP-MOMA, दि १०/१२/२०१८ 
२. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे 
पत्र क्र. MSDP-93/94/2098-MsDP-MOMA, दि १६/०१/२०१९. 
३. जिल्हाधिकारी, परभणी यांचे पत्र क्र.जा.क्र.२०१८/अल्प्संख्याक/सामान्य/का.वि.-४०, 
दि.३०/०७/२०१८. 


ज्ञापन 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) गठित 
शाक्‍तिप्रदान समितीने दि.०३/१२/२०१८ रोजी झालेल्या १० व्या बैठकीत परभणी जिल्हयातील परभणी शहर येथे 
अल्पसंख्याक समाजासाठी सद्भाव मंडप बांधकामाच्या रु.२३४.०० लाख इतक्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे 
संदर्भाधिन क्र. (2) अन्वये कळविण्यात आले आहे. सदर प्रस्तावात केंद्र : राज्य हिस्सा हा ६०: ४० असून यामधे केंद्र शासनाचा 
एकूण हिस्सा रु.१४०.०० लाख व राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा ९४.०० लाख इतका आहे. 


२. केंद्र शासनाने सदभाव मंडप बांधकामास दिलेल्या मान्यतेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 
(रु. लाखात) 
अ प्रकल्पाचे नाव OF हिर्‌ड्य केंद्र केंद्र राज्य एकूण 
क्र ची चे शासनाच्या | हिस्सा | हिस्सा 
संख्या | प्रमाण | मान्यते नुसार 
प्रती युनिट 
खर्च 
7 परभणी Bex, | ०१ ६०:४० २३४.०० | १४०.०० | ९४.०० 238..00 


जि.परभणी येथे सद्धाव 
मंडप बांधकाम (टाइप- 
२ प्रमाणे) 


केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच जिल्हाधिकारी, परभणी यांच्याकडून प्राप्त दिनांक ३०/०७/२०१८ च्या 
प्रस्तावास अनुसरुन परभणी sex, जि.परभणी येथे अल्पसंख्याकांसाठी ०१ सद्भाव मंडप बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१८/प्रक्र.९५/ का.०७, 


३. जिल्हाधिकारी, परभणी यांनी परभणी शहर, जि.परभणी येथे अल्पसंख्याकांसाठी सद्भाव मंडप बांधकामासाठी संदर्भ 
क्र. (३) अन्वये २५०.०० लाख इतक्या किंमतीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. तथापि केंद्र शासनाने PMIVK अंतर्गत परभणी 
जिल्ह्यातील परभणी शहर येथे टाइप-२ च्या आराखड्याप्रमाणे रु. २३४.०० लाख इतक्या किंमतीचा सद्भाव मंडप 
बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार परभणी शहर येथे सद्भाव मंडप बांधकाम 
करण्यासाठी खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु. २३४.०० लाख (रुपये दोन कोटी चौतीस लाख फ़क्त) 
इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


SI.No. Name of work Administrative approval Rs. 
1 2 3 
A ESSENTIAL ITEMS 
1 Building Proper 
Area of Building = 900.00 sqm 
Construction of stilt Floor 
Construction of Ground Floor 
Cost Of Construction 16280403.00 
2 Electrification 
a) Internal(5%) 814020.00 
७) external(6%) 976824.00 
3. Water Supply and sanitation 814020.00 
4. Compound wall (50 RGM @ 8000 per RGM) 400000 
5 Internal C.C.Road (400 sqm @ 3200/RGM) 1280000.00 
2 26 | Parks & garden ( Land development) 291116 
7 Miscelleneous Item 10 
Sub Total A 20856383.00 
| BY Optional items Oe 
Total B Oe 
Total Cost of Project (A+B) 20856383.00 
Add 12% for GST Charges 2502765.96 
Total 23359148.96 
SAY 234.00 


सदर अंदाजपत्रकातील दर हे सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित आहेत. 


४. अटीव शार्ती- 


i) सद्धाव मंडप बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक 
मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी. 

ii) सद्भाव मंडप बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने सविस्तर अंदाजपत्रकास दिलेल्या 
तांत्रिक मंजूरीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागार्फत करण्यात यावे. 

iii) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी यांनी सद्धाव मंडप बांधकाम करण्यासाठी आवऱयक त्या 
बाबींची त्वरेने पूर्तता करुन घ्यावी आणि यासाठी arm निकषानुसार निविदा प्रक्रिया करुन कामास 
तात्काळसुरुवात करावी व तसे शासनास अवगत करावे, 

iv) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१८/प्रक्र.२५/ का.०७, 


७ केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार ०१ सद्भाव मंडप बांधकामासाठी केंद्र > राज्य हिस्सा अनुक्रमे ६०:४० असा आहे. कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी यांनी सद्भाव मंडप बांधकामासाठी प्राप्त होणा-या केंद्र व राज्य हिऱ्यातीळ रकमेच्या 
विनियोगाबाबतची स्वतंत्र उपयोगिता प्रमाणपत्रे त्रैमासिक प्रगती अहवाल (QPR) विहीत नमुन्यात (अद्यावत छायाचित्रांसह) जिल्हाधिकारी, 
परभणी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी यांनी ०१ सद्भाव मंडप बांधकामाची माहीती विभागाच्या Construction 
Tracker प्रणालीवर वेळोवेळी Upload करावी. 

५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी यांनी ०१ सद्भाव मंडप बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील मुख्य इमारत 
बांधकामाव्यतिरिक्‍त “इतर अनुषंगीक बाबीच्या” अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक 
मंजुरी तसेच प्रत्यक्ष निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 

vill) जिल्हाधिकारी, परभणी यांनी ०१ सद्भाव मंडप बांधकामासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील निधीची मागणी करताना पहिल्या टप्प्यात प्राप्त 
सर्व निधीच्या वापराबाबतची विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रे, त्रैमासिक प्रगती अहवाल (अद्यावत छायाचित्रांसह) 
प्रस्तावासोबत शासनास सादर करावीत. 

ix) महानगरपालिका, परभणी यांचेमार्फत सद्भाव मंडपाचे व्यवस्थापन करण्यात येईल, 

x) सद्भाव मंडप बांधकामाचे गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यवेक्षण आणि ते मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 
राहील. 


xi) सद्भाव मंडप बांधकाम प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी तसेच यामध्ये येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, 
परभणी यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात यावी :- 


ओ जिल्हाधिकारी, परभणी. 
आ) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी. 
इ) आयुक्‍त, महानगर पालिका, परभणी. 
xi) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानातून पूर्ण केलेल्या कामाच्या ठिकाणी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 
(PMJVK) अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार अशा आशयाचा फ़लक तसेच काम पूर्ण होण्यास लागणारा कालावधी ,अंमल 
बजावणी करणाऱ्या संस्थेचे नाव,प्रस्तावित विकास कामास मान्यता मिळालेला दिनांक,काम पूर्ण होण्याचा दिनांक आणि प्रस्तावित 
विकास कामाचा अंदाजित खर्च इत्यादिंचा तपशील प्रस्तावित कामाच्या ठिकाणी ठळकपणे Praga येईल अशा पद्धतीने लावावा. 


प. केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार सद्भाव मंडप बांधकामातंर्गत केंद्र aa होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ - 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी 
बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (2234 ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” तसेच राज्य हिऱऱ्यावर होणारा 
खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना 
(०१)(१४) अल्पसंख्याक बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२३५ ए २३१) ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा, 


६. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग पाच अ.क्र.१, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०१८/प्रक्र.९५/ का.०७, 


७, प्रस्तुत शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in_ या संकेतसथळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०२१६१७२१३४००१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi 
h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 
a ‘al e ५ 7} Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
.5.4.20=2fde30534317da1ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86e993f8a 
* 0fa02331b77751, 
serialNumber=b469b3fd61b5201f03b702cOf7fd0ecScf18beb124254 
C h h a b 1 Ta d V | 55f4856f44e3d4da763, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 
Date: 2019.02.16 17:23:51 +05'30' 
(सं.छ.तडवी) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
२. प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई 
३.विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद. 
४. जिल्हाधिकारी, परभणी. 
५. आयुक्‍त,महानगरपालिका, परभणी. 
६.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 
७.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 
८.कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, परभणी .... आपणांस विनंती आहे की, उक्त आदेशांतील आपणांशी 
संबंधित निर्देशांवर आपणांकडून आवड्यक ती सर्व कार्यवाही प्राथम्याने करण्यात यावी. 
९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी . 
११.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१४/व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई 
१२.नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


